RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१६१ 


शनिवार, जून ४, २०१६ / ज्येष्ठ १४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१६ 

आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


क्रमांक मुद्रांक -२०१५/ अनौ . सं. क्र . ३३/ प्र.क्र . ७३० / म-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , ( १९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) ( या पुढे 
ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम म्हणून करण्यात येईल ) च्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि शासन निर्णय नगरविकास विभाग क्र. सीआयडी -३३१५ /(सीआर-३४० )/नवि -१०, दिनांक २७ एप्रिल २०१६ नुसार लोकहितास्तव 
पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने सिटी अॅन्ड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड 
(सिडको) यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाकरिता जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित निष्पादित केलेल्या पहिल्या संलेखावर उक्त 
अधिनियमातील अनुसूची १ मधील अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ), भाडेपट्टा ( अनुच्छेद ३६ ) नुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ 
करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१ ९/ वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 30th May 2016 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No. MUDRANK - 2015 /U.O.R . 33 /C.R . No. 730 /M - 1. - In exercise of the Powers conferred by 
Clause (a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act , 1958 (LX of 1958 ) (hereinafter referred to as 
" the said act ”) and as per Government Resolution , Urban Development Department No. CID 
3315 /(CR - 340)/UD - 10 , dated 27th April 2016 , the Government of Maharashtra , being satisfied that 
it is necessary to do so in the public interest , hereby remits the stamp duty on the first instrument 
of transfer of land, chargeable under Articles 25 (Conveyance ) and Articles 36 (Lease ) of the 
Schedule I appended to the said Act executed by City and Industrial Development Corporation of 
Maharashtra Ltd. ( CIDCO ) relating to the development of Navi Mumbai International Airport. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 


Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२ , २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


३ 


३ 


१६२ 


बुधवार , जून ८, २०१६ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ३८ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जून २०१६ 


. 


अधिसूचना 


संदिप विद्यापीठ अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक स्वअवि . २०१४ /( ३१/१४)/विशि-४.-संदिप विद्यापीठ अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. ३८ ) याच्या कलम ४८ , 
पोट-कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक ८ जून २०१६ या दिनांकापासून संदिप 
विद्यापीठ, नाशिक कार्यान्वित झाल्याचे समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनिषा वर्मा, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मे १६-२२, २०१९ / वैशाख २६ - ज्येष्ठ १, शके १ ९ ४१ 


HIGHER AND TECHNICAL DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 8th June 2016 . 


NOTIFICATION 


SANDIP UNIVERSITY ACT, 2015 . 


No. SFU . 2014 /( 31/14 ) /UNI-4.-In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 
48 of the Sandip University Act, 2015 (Mah . XXXVIII of 2015 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints the 8th June 2016 to be the date on which the Sandip University, Nashik shall 
become operational. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANISHA VERMA, 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


